सन 2022-23 मधील निधी वितरण ... 
(सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविअ-३८२२/(प्र.क्र.१७/२०२२)/१७-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, 2023 
संदर्भ- 
१) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३,दि.०४ एप्रिल,२०२२ 
२) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, 
दि.०८ फेब्रुवारी,२०२२३ 


शासन निर्णय- 
“वित्त विभागाने शासन परिपत्रक, दि.०४.०४.२०२२ नुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 


प्रथम नऊमाही करिता निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार सदर निधी बीम्स प्रणालीवर 


वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाच्या परिपत्रक संदर्भ क्र.२ दि.०८.०२.२०२३२ रोजीच्या 


परिपत्रकानुसार सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी विभागास 


आवश्यक असणा-या खर्चासाठी निधीची गरज लक्षात घेऊन महसूल लेख्यातील अनिवार्य खर्चाच्या 


बाबींसाठी खालील प्रमाणे निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) 


वितरीत करण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या 


मर्यादेत सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभागाच्या महसूली लेख्यातील अनिवार्य खर्चाच्या खालील 


उद्दिष्टांअंतर्गत अवितरीत निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


उद्दिष्ट निधी वितरणाची टक्केवारी 
०१-वेतन ९५% 
०२-मजूरी ९५% 
०३-अतिकालिक भत्ता ८०% 
०४-निवृत्तीवेतन विषयक खर्च १००% 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयके ९०% 
१०- कंत्राटी पध्दतीवर घेतलेल्या सेवेवरील खर्च ९०% 
१३- कार्यालयीन खर्च ९०% 


शासन निर्णय क्रमांकः मविअ-३८२२ /(प्र.क्र.१७/२०२२)/१७-स 


१४-भाडेपटूटी व कर 20% 
२२- शास्त्रे वदारुगोळा 24% 
२४- पेट्रोल तेल व वंगन 20% 
२८-व्यावसायिक सेवा ८५% 
३४-शिष्यवृत्या व विद्यावेतने २५% 
३६- सहायक अनुदाने(वेतन) qoo% 
४५-व्याज वळु 
५५-कर्ज व आगाऊ रकमा 400% 
५६- कर्जाची परतफेड 900% 
६३-आंतरलेखा हंस्तातरणे १००% 


२. उपरोक्त तक्यात नमूद उद्दिष्टां व्यतिरिक्त महसूली लेख्यातील उद्दिष्टांसाठी निधी वितरणाची 
मर्यादा ७० % व भांडवली लेख्यातील उद्दिष्टांसाठी निधी वितरणाची मर्यादा ८० % निश्चित करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार सहकार पणन व वद्रोद्योग विभागातील संबंधित योजना राबविण्या-या 
कार्यासनांनी वित्त विभागाने विहित केलेल्या मर्यादेत महसूली dead कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांकरिता निधी वितरण करण्याची योग्य ती कार्यवाही करावी. 

तसेच महसूली व भांडवली लेख्यातील खालील कोष्टकात नमूद उद्दिष्टांकरिता निधी वितरणाचे 
प्रस्ताव सहकार पणन व वदस्त्रोद्योग विभागातील संबंधित योजना राबविण्या-या कार्यासनांनी ठोस 
समर्थनासह व उपलब्ध निधी खर्च झाल्याची खात्री करुन आवऱ्यतेनुसार नियोजन विभाग /सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/आदिवासी विकास विभागाच्या मान्यतेने वित्त विभागास दि.१४.०२.२०२३ 
पर्यंत सादर करावेत. 


उद्दिष्ट उद्दिष्ट 
०५-बक्षिसे ३२-अंशदाने 
१२-विदेशी प्रवास खर्च ३३-अर्थसहाय्य 
१६-प्रकाडाने ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान 
१७-संगणक खर्च ५०-इतर खर्च 
२०-इतर प्रशासकीय खर्च ५१-मोटार वाहने 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
३०-इतर कंत्राटी सेवा ५३-मोठी बांधकामे 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) ५४-गुंतवणुका 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविअ-३८२२ /(प्र.क्र.१७/२०२२)/१७-स 


३. सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक 
अधिकारी यांनी सदर झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेला निधी निश्चितपणे खर्च होईल याची 
खात्री करावी. तसेच त्यांना सदर निधी कोणत्याही क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक 
खात्यात, अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी आहरित करुन 
बँक/स्वीय प्रपंजी खात्यात ठेवळा असल्यास असा खर्च न होणारा निधी शासन खाती जमा करण्यात 
यावा. 


७. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच तो खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकातील अटी व al तसेच 
शासनाची कार्यनियमावली वित्तीय नियमावली अर्थसंकल्प नियम प्रस्तिकेतीळ तरतूदी व सर्व 
अटी/शर्तीचे तंतोतंत पालन करावे. तसेच वित्त विभागाने या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस करावयाच्या 
प्रस्तावासंदर्भातील कार्यवाहीबाबत वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या व येणा-या सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावयाचे आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१४१७१९५९३८०२ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABANRAO 
JADHAV 


(सीमा ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार वपणन)यांचे स्वीय सहायक 
2. मा.सचिव (carer) यांचे स्वीय सहायक 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. आयुक्त (साखर),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 
६. संचालक, (पणन) , पणन संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. संचालक, रेशीम संचाळलनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 
८. सहनिबंधक,सहकारी संस्था (आदिवासी उप योजना) महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
९. प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई. 
१०.सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 
११.सह सचिव (श्री धपाटे/श्री कमलाकर), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविअ-३८२२ /(प्र.क्र.१७/२०२२)/१७-स 


१२.उप सचिव (श्री खोरगडे/श्री शिंगाडे/श्री गायकवाड/श्री खरात), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मं.,मुंबई-३२ 

१३.अवर सचिव/विकाअ (श्री वाडेकर) , सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१४.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 
लेखा), मुंबई. 

१५. महाळेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१९. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२०. उप सचिव, (अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३, व व्यय-२/अर्थोपाय) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवड नस्ती कार्यासन १७-स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


